शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ नवीन 
महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. :सा80-२९०११(१२)/२०/२०२४/७८९४९०-॥॥ना-(-₹-४) 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १६ ऑगस्ट २०२४. 


संदर्भ:-समक्रमांक शासन निर्णय दिनांक १५.०७.२०२४. 


शासन शुद्धीपत्रक:- 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील PA १०९ (४ (घ) व त्याखाळीळल 
परंतुकान्वये शासनास प्राप्त अधिकारानुसार, संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये, त्यामध्ये नमूद अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून, त्यासोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद संस्था/महाविद्यालये यांना अंतिम 
मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. सदर शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील अ. क्र. ०२ येथील - 


अ. । संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नांव प्रस्तावित विद्याञ्ाखा/अभ्यासक्रम 
क्र 
विक २ ३ 


सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 

2 श्री संत तुकाराम शिक्षण संस्था, | १. मानवविज्ञान- कला 

चंदननगर, ता. हवेली, जि. पुणे. २.वाणिज्य व व्यवस्थापन- बी.कॉम. 
३.विज्ञान व तंत्रज्ञान- विज्ञान 

(महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 
२०१६ मधील कलम १०९ (३) (छ) खालील 


परंतुकान्वये) 
याऐवजी 
अ. । संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नांव प्रस्तावित विद्याशाखा/अभ्यासक्रम 
क्र 
1 १_| २ ३ 


सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 

२ श्री संत तुकाराम शिक्षण संस्था, | १. मानवविज्ञान- कला 

चंदननगर, ता. हवेली, जि. पुणे | २.वाणिज्य व व्यवस्थापन- बी.कॉम. 
संचालित अनुसया तुकाराम पठारे | ३.विज्ञान व तंत्रज्ञान- विज्ञान 

कळा, वाणिज्य व विज्ञान वरिष्ठ | (महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 
महाविद्यालय, वाडेबोल्हाई, ता. हवेली, | २०१६ मधील HHA १०९ (3) (छ) खालील 
जि. पुणे. ४१२२०७ परंतुकान्वये) 


असे वाचावे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ता0-२९०११(१२)/२०/२०२४/७८९४९०-॥॥-ा-(-₹-४) 


३. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥१॥8॥०५॥॥9.9०५/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सकेतांक २०२४०८१६११३००९१५०८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 
Date: 2024.08.16 11:45:34 +05'30' 
(अशोक मांडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

) मा. मुख्यमत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुबई. 

) मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुबई. 

) कुलसचिव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे. 

) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे विभाग, पुणे. 

) संबंधित संस्था, (विद्यापीठामार्फत) 

qo) निवड नस्ती (मशि-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


